महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड 
केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अधिनियम, 
२०२२ सोबतच्या अनुसूचिनुसार महसूल 
विभागांतर्गत ०६ संवर्गातील ३८ अधिसंख्य पदे 
निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक :- इएसटी-२०२२/प्र.क्र.१३८/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ सप्टेंबर,२०२२. 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, सन २०२२ चा महाराष्ट्र अधिनियम, 
क्र.४५, दिनांक ०८/०९/२०२२. 
२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय,क्र.बीबीसी-११२२/प्र.क्र.१२८/ 
कार्या.१६-ब,दिनांक २१/०९/२०२२. 
३) महसूल विभाग, (का.ई-२) यांची टिप्पणी, दिनांक २६/०९/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक ०२ येथील नमूद शासन निर्णयातील निर्देशानुसार 
महसूल विभागातील महाराष्ट्र अधिसंख्य पदांची निर्मिती व निवड केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती 
अधिनियम,२०२२ सोबतच्या अनुसूचिनुसार महसूल विभागांतर्गत ०६ संवर्गातील ३८ अधिसंख्य पदे 
निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, दिनांक ०८/०९/२०२२ सोबतच्या अनुसूचिनुसार 
महसूल विभागातील ०६ Patios खालील ३८ अधिकारी/कर्मचारी यांच्यासाठी निर्माण 
करावयाच्या अधिसंख्य पदांना याद्वारे शासन मान्यता देत आहे. 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव संवर्ग गट 


१) उप जिल्हाधिकारी संवर्गातील एकूण पदसंख्या -०३ 
।___ | श्री. लक्ष्मण महादेव कसेकर उप जिल्हाधिकारी गट अ 


2 | att. अरुण बाळासाहेब पाटील 


३ | श्रीमती पर्वणी रविंद्र पाटील 


अ.क्र अधिकाऱ्याचे नाव संवर्ग गट 
२) तहसिलदार संवर्गातील एकूण पदसंख्या - १० 
| 9 श्री. विक्रमसिंग शिदे तहसिलदार गट अ 
२ | श्री. कदम निरंजन तुकाराम 


an 


श्री. मुदगृल प्रविण दामोदर 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०२२/प्र.क्र.१३८/ई-८ 


श्री. अनिकेत भगवान पाटील 


श्री. सागर मिनानाथ जोंधळे 


श्री. महावीर बाळासाहेब झेंडगे 


श्री. सावंत अजिक्य दत्तात्रय 


श्रीम. बागराव श्रद्धा दिनकर 


श्रीम. मुलिक ज्योत्सना प्रका 


| 90 | fo) 


श्रीम. कदम मनिषा 


३) उप अधिक्षक,भूमी अभिलेख संवर्गातील एकूण पदसंख्या -०१ 


बिल्व जा 


श्रीमती विभा वऱ्हाडे 


उप अधिक्षक, भूमी अभिलेख 


गट ब 


४ नायब तहसिलदार संवर्गातील एकूण पदसंख्या -१३ 


श्री. विवेक उधान भागवत 


श्रीमती सातव ज्ञानदा सिताराम 


श्रीमती भोसले दिपाली तानाजी 


०८ | AW] A] -5 


श्रीमती पाटील राजश्री संभाजीराव 


Cc 
es 


श्रीमती शिदे प्रियंका रमेठा 


yaa) 


श्री. शितोळे राहूल पोपटराव 


ळ 


श्री. ठोंबरे ज्ञानेश्वर लक्ष्मणराव 


ios 


श्री. गंधिले संतोष तुकाराम 


vo 


श्री. जाधव निखिल विठ्ठलराव 


fe] ठ 


श्री. गायकवाड शिवराज विठ्ठलराव 


a | १ 


श्रीमती आंधळे पुजा भिमाशंकर 


१२ 


श्री. जवादवाड किरण एकनाथ 


१३ 


श्री. रवि व्यंकटराव अकुलवार 


नायब तहसिलदार 


गट ब 


५) तलाठी संवर्गातील एकूण पदसंख्या - १० 


श्री. विलास बाबासाहेब गोरे 


श्री. समीर नबाब area 


श्री. सादीक इकबाल शोख 


श्री. श्रीकांत प्रदीपकुमारजी झंवर 


श्री. अक्षय गौरीशंकर जावळे 


श्रीम. सुरेखा सिद्रया कुलंगी 


श्रीम. भाग्यश्री सिद्रमप्पा जत्ते 


श्रीम. माधुरी मारुती मंगसुले 


श्रीम. सुप्रिया गोकुळ नांदे 


श्री. अक्षय चंद्रकात BRIS 


तलाठी 


गट क 


६) शिपाई संवर्गातील एकूण पदसंख्या - ०१ 


ea 


श्री. दत्ता ढगे 


शिपाई 


ToS 


एकूण संवर्ग-०६ 


एकूण पदे-३८ 


२. महसूल विभागांतर्गत वरीलप्रमाणे निर्माण करण्यात आलेली अधिसंख्य पदे विचारात घेऊन, 


निवड व शिफारस केलेल्या उमेदवारांची नियुक्‍ती करण्यासंदर्भात, सामान्य प्रशासन विभाग, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२०२२/प्र.क्र.१३८/ई-८ 


शासन निर्णय दिनांक २१/०९/२०२२ मधील परिच्छेद क्र.०२ ते ०५६ मधील सूचना विचारात घेऊन 
उपरोक्त ३८ अधिकारी/कर्मचारी यांचा संवर्ग हाताळणाऱ्या संबंधित आस्थापना कार्यासनांनी, 
सदरहू अधिकारी/कर्मचाऱ्यांच्या पदाचा विवक्षित कालावधी नमूद करुन नियुक्‍ती आदेश 
संवर्गनिहाय स्वतंत्रपणे निर्गमित करावेत. 

३. सदरहू अधिसंख्य पदांच्या वेतनावरील होणारा खर्च “मागणी क्र. सी-१, २०५३- जिल्हा 
प्रशासन (००)(०९३) जिल्हा आस्थापना (०१) सर्व साधारण आस्थापना (०१)(०१) आयुक्‍त कोकण 
(२०५३ ००२८) / आयुक्त नाशिक (२०५३ ००४६) / आयुक्त पुणे (२०५३ ००६४) / आयुक्‍त अमरावती 
(२०५३ ००८२) / आयुक्त नागपूर (२०५३ ०१०८) / आयुक्‍त औरंगाबाद (२०५३ ०१२६) या 
लेखाशिर्षाखालील मंजूर अर्थसंकल्पीय अनुदानातुन भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४, सन २०२२ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम,क्र.४५,दिनांक ०८/०९/२०२२ ला अनुलक्षून सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय, दिनांक २१/०९/२०२२ मधील निर्देशान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७//५/.॥099॥॥8.90५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२२०९२७१४५१२७६५१९ असा आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by ATUL ASHOK KODE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FOREST DEPARTMENT, 

2.5.4.2 


0=a12403ed93b05957cb29b7e95265d3ac52d366233b80405 


KODE aan 
(अतुल कोदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. विभागीय आयुक्‍त (स्वी 
२. जिल्हाधिकारी (सर्व) 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
६. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर. 
७. वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१), मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
८. सह सचिव / उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (कार्या.१६-ब/सीपीटीपी), मंत्रालय, 
मुंबई - ३२. 

९. सह सचिव / उप सचिव (सर्व) महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई - ३२. 
१०.निवड नस्ती (कार्यासन ई-८) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


